सुरक्षा विषयक अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
दि.०१.०३.२०१८ ते दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ मार्च, २०१८. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१०/प्र.क्र.९६१/विजा-४, दि.३ मे, २०१२ 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विशा-४, दि.१७ ऑक्टोबर, २०१२ 
३) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विशा-४, दि.१९ ऑक्टोबर, २०१३ 
४) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विशा-४, दि.१ मार्च, २०१४ 
५) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विज्ञा-४, दि.५ मार्च, २०१५ 
) 
) 
) 
) 


६) शासन निर्णय गृह विभाग क्र: ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विशा-४, दि. २९ फेब्रुवारी, २०१६ 
७) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/वि.सु.-१, दि.२१.०९.२०१६ 

८) शासन निर्णय गृह विभाग क्र: ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विशा-४, दि.३ ऑक्टोंबर,२०१६ 
९) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि.१०.०२.२०१७ 

१०)झासन निर्णय गृह विभाग क्र: ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विशा-४, दि.२७ फेब्रुवारी,२०१७ 
११)शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि.०३.१०.२०१७ 

१२)शासन निर्णय गृह विभाग क्र: ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विजशा-४, दि.२६ऑक्टोंबर,२०१७ 
१३)शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि.०८ जानेवारी,२०१८ 
) 
) 


१४) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ दि.२२ जानेवारी,२०१८ 
१५) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि.०५ मार्च,२०१८ 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील विविध आस्थापना व व्यक्तींच्या संरक्षण व सुरक्षेसाठी निर्माण केलेल्या एकूण 
१४८२ पदांना संदर्भाधिन अनुक्रमांक १४ येथील दि. २२.०१.२०१८ च्या शासन निर्णय अन्वये दि. 
०१.०१.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१८ या कालावधीपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आळी आहे. तरी आता 
खालील अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९. २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नियंत्रणाखालील विविध पोळीस आयुक्‍्त/पोळीस 
अधिक्षक यांच्या आस्थापनेवरील प्रपत्र "अ" मध्ये नमूद केलेली सुरक्षा विषयक ९९८ अस्थायी पदे. 


i) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रपत्र "ब" मध्ये नमूद केलेली सुरक्षा विषयक 
४११ अस्थायी पदे. 


ii) राज्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तालुक्यांच्या ठिकाणी सुरू केळेल्या १८ उपकोषागार 
कार्यालयाच्या संरक्षणासाठी प्रपत्र "क " मधील निर्माण केलेली प्रत्येकी ४ पोलीस कर्मचारी या प्रमाणे 
एकूण ७२ अस्थायी पदे. 


iv) fears पोलीस महानिरिक्षक, फोर्स वन, महाराष्ट्र राज्य हे एक पद. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ 


२. उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ही पदे ज्या 
कारणांसाठी, अटींचे व शर्तीचे अधिन मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन करण्यात आले आहे, या 
अटीच्या अधिन राहून तसेच पदविषयक सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: 
मान्य करून घेण्याच्या अटीच्या अधिन राहून ही मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

" कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या वरील नमूद शासन निर्णय 
मध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार आढाव्यास दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत ( नव्याने निर्माण केलेल्या 
पदांसह) उच्च स्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेऊन सुधारित आकृतीबंध निश्चित करणे 
MARA आहे. सबब, MIAH प्रस्ताव शासनास तातडीने सादर होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
तसे न केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची 
सर्वस्वी जबाबदारी पोलीस महासंचालक कार्यालयाची राहील याची नोंद घ्यावी". 

४. संबंधित पदांचे वेतन व भत्ते यांचा खर्च ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकला जातो त्याच 
लेखाशिर्षाखाली टाकून तो मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

५. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक,दि.०५ मार्च,२०१८ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२०१८०३१४११२५१७८८२९ असा आहे.हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Hussein Alimiya य णव 


5.4.20=6ec81cd542d11 ef02798f37eb2f964c23fcdfbd&b40c5378 
934679289bc26def, 


INumber=d1391c61487 1 bb6e825b5f9341 bd3ae559abf68b 
U a a mM 1b3e47c8c1d8d13329cdb465, cn=Hu 
2018.03.15 11:10:34 +05'30' 


(हुसेन अमुकादम) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३. सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक 

४. सर्व पोलीस आयुक्‍त 

५. सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक 

६. सर्व सहायक पोलीस महानिरीक्षक 

७. सर्व पोलीस अधीक्षक 

८. जिल्हाधिकारी, ठाणे, रायगड, सिंधुदूर्ग, जळगाव, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, 
९. नाशिक, चंद्रपूर, परभणी, नांदेड 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 
१२. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिषा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 
१३. अधिदान व लेखा परिषा अधिकारी, मुंबई 

१४. वित्त विभाग (व्यय-७), वित्तीय सुधारणा-१ कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई 
१५. गृह विभाग, कार्यासन बीयुडी-१, पोल-३, मंत्रालय, मुंबई 

१६. निवडनस्ती, fear ४, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ दि.१३ मार्च, २०१८ चे प्रपत्र "अ" 


अ.क्र. | घटककार्यालयाचे नाव | पो.नि./स. | पो.उ.नि./ | wa. | war. | oR) स.पो.शि. | पो.शि.चा GA म.पो.शि. श्वासन - 
पो.नि स.पो.म.नि | हवा. पो.ना. डॉग प्रशिक्षक 
हँडलर 
१ पो.आ.ठाणे २ & 3 Fo | ६ 9 P| fi a ३१ 
2 | पो.आपुणे 2 द ३ a | - | * | - [| - [| -. | ® 
3 पो.आ.औरंगाबाद २ & 3 & | - | शड 4 Foo | Po ९ ३१ 
8 पो.आ.नागपूर Po -_|[_ १ | - | - | - | १ २ १ [_- fl 
५ पो.आ.नाशिक 1 - | - | - || - | - | रि [eee oe ee 
नि पो.आ.अमरावती | - | १ | - | - | छु ५ ee ee 
9 वि.पो.म.नांदेड परिक्षेत्र शड 4 3 aa ४ ४ Pe Po - | Pe P| २१ 
८ पो.अ.ठाणे ग्रा. a | - | १८ ७८ | - | - || - | - J - | - | ९६ 
९ पो.अ.कोल्हापूर १ ४ ३ po 3 Po | Po Po | Po - 1. त. ११ 
१० । पो.अ.परभणी Po - | q Po Po - | | - | Po 1 - | [1 -_| Po [1 -__| १ 
११ । पो.अ.नागपूर ग्रा. po q g 9 PF - J - [ - fo - | - Jo - | % 
१२ | पो.अ.अमरावती ग्रा. po शड ६ poo | २ Fo | Po - f= 1. क || का श्र 
१३ । पो.अ.सातारा po शड २ शि [__-__| Fo - | Po - | fe P| झिका qo 
१४ | पो.अ.सिधुदूर्ग aa: 2 | - [| - fo - Ff - | - J o- fo - | ६६ 
१५ । पो.अ.रायगड [__-___| [_-___| २ २ ६ PF - | Pp f= [ze | शि qo 
१६ । पो.अ.नागपूर Fo o- f= | ८ f - [| - [| o- | - Jf - J - | 23 
१७ । पो.अ.वंद्रपूर [1 - [| - [1 २ | - | ८ |. - | - || -_ ee 
१८ पो.अ.अमरावती Po Po १० Fo | ४१ [__-___| द P| [fe ed G2 


Hussein Alimiya 


Mukadam 
(हुसेन अमुकादम) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


-23fcdfbd8b40c5378f934679289b 
c26def, 

serialNumber=d1391c61487 1bb6e825b5f9341bd3ae559abf68b 1b3e47c8c1d 
8d13329cdb465, cn=Hussein Alimiya Mukadam 

Date: 2018.03.15 11:10:46 +05'30' 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ 


झासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ दि.१३ मार्च, २०१८ चे प्रपत्र "अ" 


अ.क्र. घटक कार्यालयाचे नाव पो.नि./ । पो.उ.नि./ wa. | ware. | पो.शि./ स.पो.शि. | पो.शि.चा | ल.ले म.पो.शि. श्वान ; 
स.पो. | स.पो.म.नि हवा. पो.ना. डॉग प्रशिक्षक 
नि हँडलर 

१९ । पो.अ.गोंदिया | - | 1 - | १२ ४८ [__-___| शड Po | 1 - Poe po - ६० 
२० । पो.अ.जालना | - | Po 3 po - & f= f= — 1 - | P= र्‌ 
२१ | पो.आ.ठाणे PF - | o- [8 १६ | - [| - [| - | - | - J - | 
२२ | पो.आ.नागपूर शहर | - | 9 १६ ५५ Po po - 1 - | | - | Fo po - | ७८ 
२३ | पो.आ.औरंगाबाद शहर P - | -__|_ १८. [| - | vw |. - | - Jf - | - Jf - | ६५ 
२४ | पो.आ.नाशिक शहर | - | q १६ ४० ae Po - 1 अ शिका द क| nv) 
२५ | पो.आ.नवी मुंबई १ षु ३७ ९३ [__-___| शड Po - | [1 - Fo - Po - | १३६ 
२६ । राज्यातील दहशतवादी १० १४ १२ शि ७२ शि १८ वि शि a १२६ 

विरोधी पथके/ उप पथके 

(पो.आ.औरंगाबाद, नाशिक, 

नागपूर, पुणे) 
२७ । नवनिर्मित तालुक्‍यातील i ९ 7 २७ ति 7 शि शि ३६ 

उपकोषागाराच्या सुरक्षेसाठी 

(पो.अ.सांगळी, जळगाव, 

लातूर, नांदेड, बीड, 

उस्मानाबाद, भंडारा) 
२८ । पो.आ.नाशिक ग्रा. १ 8 3 | - | ८ [_- [| - [| - [| - [| -__|[__१६ 
i Ma अतीत. ९९८ 

Hussein Alimiya ---_--“ rn 
Mukadam een 
(हुसेन अमुकादम) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ दि.१३ मार्च, २०१८ चे प्रपत्र "ब" 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
।__१___| पोलीस उपआयुक्त १ 
२  । सहायक पोलीस आयुक्‍त 3 
3 पोलीस निरिक्षक 8 
४ सहायक पोलीस निरिक्षक ४४ 
५ महिला सहायक पोलीस निरिक्षक १ 
६ पोलीस उपनिरिक्षक २१ 
७ सहायक पोलीस उपनिरिक्षक २ 
महिला सहायक पोलीस उपनिरिक्षक ९ 
पोलीस हवालदार सदास्त्र २९ 
१० । पोलीस हवालदार ११ 
॥ बैग. . १ ।महिला पोलीस नाईक १२ 
१२ । पोलीस शिपाई सडास्त्र 1१११ | ११ 
१३ (| पोलीस शिपाई १०८ 
१४ । महिला पोलीस शिपाई २० 
१५  । पोलीस शिपाई चालक २२ 
१६ | बिनतारी यंत्र चाळक ८ 
एकूण ४११ 


Mukadam “ : 
(हुसेन अमुकादम) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ दि.१२३ मार्च, २०१८ चे चे प्रपत्र "क 


अ.क्र. 


पदनाम 


पदसंख्या 


उपकोषागार, अंबरनाथ, जि.ठाणे 


१ हवालदार + ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, विक्रमगड, जि.ठाणे 


१ Baoan ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, तळा, जि.रायगड 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, दोडामार्ग, जि.सिधुदूर्ग 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, बोंदवड, जि.जळगाव 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, Horst, जि.औरंगाबाद 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, वडवणी, जि.बीड 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, Tail, जि.उस्मानाबाद 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, देवणी, जि.लातूर 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, देवळा, जि.नाशिक 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, पोभर्णी, जि.चंद्रपूर 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, मानवत, जि.चंद्रपूर 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, सोनपेठ, जि.परभणी 


१ हवाळलदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, उमरी, जि.नांदेड 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, हिमायतनगर, जि.नांदेड 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


उपकोषागार, मुदखेड, जि.नांदेड 


१ हवालदार-- ३ पोलीस शिपाई 


Digitally signed by Huss 
men 


Hussein Alimiya :: 


ein Alimiya M 
it Of Maharashtra, ou=Home Department, 


lukadam 


2, st=Maharashtra, 
54201 ef02798f37eb2f964c23fcdfbd8b40c5378f934 


Mukadam 001 
(हुसेन अमुकादम) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


